शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 
रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्तीय 
वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला निधी 
वितरित करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २१ जुले २०२२ 


वाचा: - 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालयांसाठी सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी (१०) कंत्राटी सेवा या उद्िष्टांतर्गत 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला निधी संबंधित संस्थांना वित्त विभागामार्फत प्रतिमाह ७ टक्केच्या 
प्रमाणात वितरित करण्यात येतो. तथापि उक्त निधी अपुरा पडत असल्याने, अतिरिक्‍त निधी 
वितरणाचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केला असता, वित्त विभागाने संचालनालयाच्या अधिनस्त ४२ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीच्या १० टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारितील ४२ झासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी यापुर्वी वितरित करण्यात आळेला निधी वगळून १० टक्के 
निधी म्हणजेच रुपये २०६७६० हजार एवढा निधी वितरित करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
2. उपरोक्त संस्थांच्या निधी वितरणाचा तपशिल “ विवरणपत्र-अ” मध्ये नमुद करण्यात आला 
आहे. त्याप्रमाणे एकूण रु. २०६७६० हजार (अक्षरी रुपये वीस कोटी सदुसष्ठ लक्ष साठ हजार रुपये 
wed) एवढा निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला असून विभाग 
प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक २१ जुले २०२२ दि.२१.०७.२०२२ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३२१/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 
२४.०६.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करयात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२०१३०५१२४२१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
ED DRUGS DEPARTMENT, pos! 032, 
ste 

25. 97049 


0१45 


4972, 
1008050 
83039' 


328. 

pset CFIC 

seri IEE92DA209D709! 
8E7 CF 

Date: 2022.07.21 02:53:24 


'09F5456D9EDE952361 
79303, cn=MAHADEO JOGDAND 
3:24 -07'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

सर्व संबधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, नागपूर/मुंबई. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


कक्ष अधिकारी (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक २१ जुले २०२२ दि.२१.०७.२०२२ 


२०२२-२३ (१०- Contractual Services) - विवरणपत्र -अ 


(रूपये हजारात) 
व जा वितरित 
संस्थेचे न ल यापुर्वी वता 
अ.क्र. संस्थेचे नाव / लेखाशिर्ष क्रमांक करावयाचा 
निधी वितरीत निधी 
निधी 
1 ee _| | 38 | a ae 
22909429 -Sir Jaamshetji Group Of 
१ । | ८६१११ २३४४४४ ८६११ 
Hospitals , Mumbai 
22909482 - Saint George Hospital, 
2 24000 ७७५८० २५०० 
Mumbai 
२२१०१६०७ -Gokuldas Tejpal Hospital, 
3 ४१४१८ १६५६७ ४१४२ 
Mumbai 
2290989 -Pestonji Cama And 
8 Albless Hopital And Jaffer Suleman १२४८० ४९९२ १२४८ 
Dispensary, Mumbai 
२२१०१६४३- Medical College Hospital, 
4 ९२४१७ २८६४९ ९२४२ 


Nagpur 


२२१०१६५२ -Medical College 
& | ११०४०० ३५२२४ ११०४० 
Hospitals, Aurangabad 


२२१०१६६१ - Shri Chhatrapati Shivaji 
9 ५०७०० १५७१७ ५०७० 
Maharaj General Hospital. 


२२१०१६७२- General Hospitals 


८ । ४६०५९ १४२७८ ४६०६6 
soangils 

९ 22909&¢9-General Hospitals ,Miraj ५५००० २२००० ५८५०० 
२२१०१६९९ -—Mayo General Hospital, 

शि शै र ४५३९५ १८१५८ ४५४० 
Nagpur 
2290299& -Swami Ramanand Truith 

By Rural Medical College Hospital, (0०८२० २१९५४ (0०८२ 
Ambejogai. 
22903342 -General Hospital , 

१२ ४९८८७ १९९५५ ४९८९ 
Yavatmal 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक २१ जुले २०२२ दि.२१.०७.२०२२ 


22904084 - General Hospital, 


93 २४६८५ ९८७४ २४६९ 
Kolhapur 

१४ | 22904909 - General Hospital Latur. ८०००० २४८०० ८००० 

१६ ।२२१०५११२ - General Hospital ,Akola & C39 २११९७ ६८२३८ 


१६ २२१०७३२२ - Govt.Medical College र ae ae 
And Hospital, Gondia aha 


२२१०७३४२ - Government Medical 
१७ | College And Hospital, Jalgaon ८१३४४ २३२५२३७ ८१२४ 
(Committed) 


२२१०॥-०६२ - Super Specialty 
4¢ १०००० ३१०० १००० 
Hospital, Akola 


22908633 - Dr. Babasaheb 
१९ | Ambedkar Hospital And Research ६७२० २०८३ ६७२ 
Centre , Nagpur 


२२१०८३१ - Cancer Hospital, 


२० २८४५० ११३८७ २८४५ 
Aurangabad 
22902336 - Grant Medical College, 

२१ १२०००० ४८००० १२००० 
Mumbai 
22902384 - Bairamji Jijibhoy Medical 

२२ १६६२२४ 49428 १६६२२ 


College, Pune 


22902348 - Government Dental 
२२ C १५६४३ ६२५७ १५६४ 
ollege And Hospital, Mumbai 


229023192 - College Of Nursing, 


२४ । ४५० १८० BY 
Mumbai 
22902329 - Medical College, 

24 ८२५०८ १६२७७ ५२५१ 
Aurangabad 

२६ । 22902382 - Medical College ,Nagpur ८४००० २६०४० ८४०० 

२७ | २२१०२४०७ - Medical College ,Miraj ५२७८५ २१११४ ५२७९ 


२२१०२४५२ - Swami Ramanand Tirth 
२८ ६०००० २४००० ६००० 
Rural Medical College, Ambejogai 


22902869 - Indira Gandhi Medical 
२९ ६०००० २४००० ६००० 
College , Nagpur 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक २१ जुले २०२२ दि.२१.०७.२०२२ 


२२१०२४७२ - Government Dental 
30 २५००५ ७७५१ २५०१ 
College And Hospital,Aurangbad 


22902829 - Government Medical 
3१ ३८४१० ११५२२ ३८४१ 
College , Nanded 


२२१०३८०६ - Urban Health 
३२ १३२४७ ४१०६ १३२५ 
Centre,Bandra(East) Mumbai. 


22903294 - Health Unit, Palghar, 
33 Passi 2900 ८४० २१० 
District Thane 


२२१०३८३३ - Health Unit, Tasgaon 
38 ae ३६० ल्न ११ ३६ 
District Sangli 


22908284 - Late Shri Vasantrao Naik 


34 | Government Medical College, ५१९८२ १६११४ ५१९८ 
Yavatmal 
229083049 - Late Shri Bahausaheb 

२३६ ४४६०७ १३८२८ ४४६१ 


Hirey Govt. Medical College Dhule 


22904048 - Government Medical 
३७ C ४८९०१ १५१५६ ४८९० 
ollege, Latur 


22904062 - Government Medical 
३२८ ४७२९१ १८९५६ ४७२३९ 
College, Akola 


229040199 - Rajarshi Chhatrapat 
38 | Shahu Maharaj Government Medical (७९३६८ ३१७४७ (७७९२३७ 
College,Kolhapur 


2290G339 - Government Medical 
80 | College And Hospital, Jalgaon 30322 १२१२८ 3032 
(Committed) 


2290F ORY - Government Medical 
४१ । ४२००० १३०२० ४२०० 
College And Hospital, Chandrapur 


2290F 909 - Government Medical 
OR , | ९३७१ ३७४८ ९२७ 
College And Hospital, Gondiya 


एकूण २०६७५७६ ७२६१३८ २०६७६० 


KKKKKKK 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


